मौजे भोसरे, ता खटाव, जिल्हा सातारा या 
स्थळास “ब वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देणे 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टीडीएस २०१९/१/प्र.क्र.६५/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १ मार्च, २०१९. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 

२०१०/८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.४/११/२०१०. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०११/१२/प्र.क्र.८५५/पर्यटन, दि.१६/१/२०१२. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१६/११/प्र.क्र.८६२/पर्यटन, दि.२५/४/२०१७. 

x) जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. जिनिससा/सांस/प्राप/२०१८-१९/ 
का-६/४१३७, दि.१२/१२/२०१८. 


प्रस्तावना : 


जिल्ह्यातील a वर्ग पर्यटनस्थळांची निवड करुन प्रस्ताव शासनाळा सादर करणे 
याबाबतचे अधिकार संदर्भक्रमांक 2 येथीळ झासन निर्णयान्वये संदर्भक्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयामधील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच 
राज्यातील “TP वर्ग पर्यटनस्थळ घोषित करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहेत. 


२. मौजे भोसरे, ता खटाव, जिल्हा सातारा हे ठिकाण बारमाही पर्यटक व भाविक भेट देत 
असलेले ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ आहे. सदर ठिकाण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती 
प्रतापराव गुजर यांची जन्मभूमी असून या ठिकाणी त्यांचा ऐतिहासिक वाडा व प्रतापराव गुजर यांचे 
स्मारक आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी प्राचीन हनुमान मंदिर हे ग्रामदैवत आहे. त्या ठिकाणी 
दरवर्षी महाशिवरात्रीस सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांची जयंती साजरी केली जाते. 


३. मौजे भोसरे, ता खटाव या स्थळास यात्रा कालावधी सोडून दररोज असंख्य पर्यटक भेट 
देतात सदर ठिकाण हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे जन्मगाव 
असल्यामुळे या ठिकाणास सुमारे ३५० वर्षापूर्वीचे ऐतिहासिक महत्व आहे. जिल्हाधिकारी, सातारा 
यांनी मौजे भोसरे, ता. खटाव या स्थळास -ब* वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्याची शिफारस केलेली 
आहे. यामुळे मौजे भोसरे, ता. खटाव, जिल्हा सातारा या स्थळास पर्यटनस्थळाचा -ब* वर्ग दर्जा 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१६/११/प्र.क्र.८६२/पर्यटन, 
दि.२५/४/२०१७ अन्वये राज्यातील ब वर्ग पर्यटनस्थळे घोषित करण्यासाठी निकष व कार्यपध्दती 
निश्चित करण्यात आळेली आहे. मौजे भोसरे, ता. खटाव हे ठिकाण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 
सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे जन्मगाव असल्यामुळे या ठिकाणास सुमारे ३५० वर्षापूर्वीचे 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/१/प्र.क्र.६५/ पर्यटन, 


ऐतिहासिक महत्व आहे. सदर ठिकाणास दरवर्षी ५ लाखापेक्षा अधिक पर्यटक भेट देतात. वरील 
सर्व पार्श्वभूमी विचारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे जन्मगाव 


व स्मारक असलेल्या मौजे भोसरे, ता. खटाव, जिल्हा सातारा या स्थळास ब वर्ग पर्यटनस्थळ 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०३०५१२३०४४४६२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ravindra 
Laxmikant Lakhote 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
IN: c=IN, ०-6 nt Of Maharasht Tourism And 

Cultural Affa ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbe81 e46d183af4 

3c9a9e01eb42c7c7, 

serialNumber=93c1 1f91 9f0c5fba6953b484 1 cc8cfd46b2b788da13 

9e3f21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote 

Date: 2019.03.05 12:32:50 +05'30' 


(र. ल. wale) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्राचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४ सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 
७) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 

८) सर्व मा. विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा 
९) सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र 
विधानपरिषद 

१०) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

११) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव 
१२) सचिव, ग्राम विकास विभाग, मर्झबान पथ, 
बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

१५) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, मुंबई. 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सातारा 

१८) अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा 
पर्यटन समन्वय अधिकारी, सातारा 

१९) नियोजन विभाग, मंत्रलाय, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग, मंत्रलाय, मुंबई. 

२१ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
२२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा 

२३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची सर्व 
कार्यासने 

२४) निवड नस्ती, पर्यटन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


